माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत प्राप्त 
बक्षीस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या 
कामांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (32) (ओ/ तां.क.१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा: 


(१ area निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२०/ 
प्र.क्र.१३४/ तां.क.१, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२० 

(२ शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२२/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ 

(3) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ जुले, २०२१ 

(४ शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ 
प्र.क्र.५७/ तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 

(५) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक १ जुळे, २०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त 


प्रस्तावना : 

माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ५ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ०५ जून, २०२१ 
रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना रोख रकमांची पारितोषिके व 
सदर बक्षीस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (३) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
पारितोषिकाच्या रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास 
संदर्भीय क्रमांक (४) येथील दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता 
घ्यावयाची आहे. 
२. ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायत यांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालातील रु. ५३,०९,०८४.०० किंमतीची कामे वगळून उर्वरित रु. ९६,९६,७४८.०० किंमतीच्या 
कामांना संदर्भिय क्रमांक (२) येथील दिनांक ६ डिसेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (32) (ऑ/ तां.क.१ 


आली आहे. यामधील रु. ५३,०९,०८४.०० किंमतीची कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पुन्ह: सादर 
करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार, ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगांव बसवंत ग्राम 
पंचयात यांनी रु. ५३,०९,०८४.०० किंमतीच्या कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. 
३. बक्षीस मिळालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने शिफारशी केल्या आहेत. समितीने 
केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

प्रस्तावनेत सादर केलेल्या बाबींचा विचार करून, माझी वसुंधरा अभियान १.० अंतर्गत बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रु. ५३,०९,०८४.०० किंमतीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल 
ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगांव बसवंत ग्रामपंचायत यांनी कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत 
ग्रामपंचायत यांनी सादर HOS सदर प्रस्ताव मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक १ जुले, २०२४ रोजी झालेल्या 
बैठकीत विचारात घेण्यात आळा. सदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, पिंपळगाव बसवंत 
ग्रामपंचायत यांनी सादर केलेल्या रु. ५३,०९,०८४.०० (रुपये त्रेपन्न लक्ष नऊ हजार चौर्‍्याऐंशी फक्त) 
किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांना खाळील अटी व शातींच्या अधिन शासन प्रशासकीय 
मान्यता देत आहे. प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात येत असलेली कामे सोबतच्या जोडपत्र-१ मध्ये 
दर्शविण्यात आली आहेत. 
२. अटी वशर्ती 

१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा पिंपळगाव बसवंत 
ग्रामपंचायत राहील. 

२) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद केलेल्या कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व 
भौतिक प्रगती अहवाळ दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान 
संचालनालयास पाठविण्यात यावा. 

3) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाळातीळ कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्यापासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

४) बक्षीस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

५) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ 
झाल्यास, त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिळे जाणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (32) (BN/ तां.क.१ 


३. माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायतीस “ग्रामपंचायत” या गटात 
राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी रू. १.५० कोटी रकमेचे बक्षिस प्राप्त झाले आहे. या बक्षीस रकमेपैकी 
रु. ७५.०० लक्ष रकमेचा पहिला हप्ता त्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. सदर बक्षीस रकमेमधून 
घ्यावयाच्या कामांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास उपरोक्त परिच्छेद-१ प्रमाणे शासनाने प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली असल्याने पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायतीस बक्षिस रकमेचा उर्वरित रू. ७५.०० 
लक्ष (रुपये पंच्याहत्तर लक्ष फक्त) रकमेचा दुसरा हप्ता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत 
करण्यास झासन मान्यता देत आहे. 

Ss सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०८०६१५०८१४२२०४ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने. 


2.5.4.20=3978ce8e745a9 1 e056 1 f6f9473df7e9287 3ee7ac8c2f7c49ac5 20 
61061ddded, postalCode=400032, ‘Mah ht 


[=Mal 
‘ialNumber=3A94A 1 F658A34D45CA2859DBC88DFB40760079B894608 
7EFOFB8BC7CD7314C27, SURYAKANT KISAN NIKAM. 


Date: 2024.08.06 15:34:36 +05'30' 


(सु. fer. निकम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई, ४०००३२ 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह व ऊर्जा), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
३) मा. उप मुख्यमंत्री नियोजन व वित्त), यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ 
४) मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
६) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 
७ विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
९) ग्रामविकास अधिकारी, पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायत 
१०) निवडनस्ती तां.क.१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (32) (ऑ/ तां.क.१ 


जोडपफत्र- १ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक मावअ-२०२४/ प्र.क्र.५० (32) (ओ/ तां.क.१, 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 


प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
कामाचे ai 
अ. क्र. करण्यात आलेली रक्‍कम 
(रू.) 
शनि Tree Plantation @ given 93 locations ५३,०९,०८४.०० 
एकूण ५३,०९,०८४.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


